महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


क्रमांक- आरएलपी- ०५२१/प्र.क्र.१२०/विशा-१ ब दिनांक-११ मे, २०२१. 
परिपत्रक 
रमजान ईद- 2029 मार्गदर्शक सूचना 

महाराष्ट्र राज्यात GRA वाढता प्रादुर्भाव पाहता महसूल व वन विभाग, आपत्ती 
व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून दिनांक 93/8/2029 रोजी 'ब्रेक द चेन' 
या आदेशान्वये कडक निबंध लागू करण्यात आले आहेत. सदर परिपत्रकान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रात 
जमावबंदी व संचारबंदी असून कोणत्याही सामाजिक, धार्मिक, राजकीय किंवा सांस्कृतिक 
कार्यक्रमासाठी एकत्र येण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे. सदर आदेशामध्ये दि. २९/४/२०२१ 
रोजीच्या आदेशान्वये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 

यावर्षी दि. १३/४/२०२१ पासून मुस्लीम धर्मियांच्या पवित्र रमजान महिन्याचा प्रारंभ झाला 
असून दि. १३ किंवा १४/५/२०२१ (वंद्रदर्शनावर अवलंबून) रोजी रमजान ईद (इद उल fh) 
साजरी केली जाणार आहे. सध्या कोविड- १९ च्या दुसर्‍या लाटेमुळे उद्भवलेली अतिसंसर्गजन्य 
परिस्थिती व वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येचा विचार करता शासनाच्या दि. १३ एप्रिल, २०२१ च्या 
आदेशामधील मुद्दा क्र. १, २, ७ व १० मध्ये नमूद तरतुदींच्या अधिन राहून विशोष खबरदारी घेत 
रमजान ईद साजरी करणे आवश्‍यक आहे. 

त्यास अनुसरून रमजान ईदच्या निमित्ताने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत 
आहेत.:- 

१. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी पवित्र रमजान ईद करीता FRA बांधवांनी नियमित 
नमाज पठण, तरावीह तसेच इफ्तारसाठी मशिदीमध्ये अथवा सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र न 
येता सर्व धार्मिक कार्यक्रम आपआपल्या घरातच साजरे HOA AH द चेन' आदेशाचे काटेकोर 
पालन करणे उचित ठरेल. 

२. नमाज पठणाकरीता मशिदीत तसेच मोकळ्या जागेत एकत्र येऊ नये. 

३. रमजान इंद निमित्ताने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तसेच स्थानिक प्रशासनाने सामान 
खरेदीसाठी वेळेचे बंधन घाळून दिले असून त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. त्या वेळे 
व्यतिरिक्त बाजारामध्ये सामान खरेदीकरिता गर्दी करु नये किंवा एकत्र जमू नये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ०५२१/प्र.क्र.१२०/विशा-१ ब 


. कोवीड-१९ या विषाणूच्या वाढत्या संसर्गास प्रतिबंध करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात 


फौ.दं.प्र.सं.कलम १४४ लागू असल्याने तसेच रात्रीची संचारबंदी असल्यामुळे संचारबंदीच्या 
कालावधीत फेरीवाल्यांनी रस्त्यावर स्टॉल लावू नयेत तसेच नागरिकांनी विनाकारण 
रस्त्यावर फिरू नये. 


. रमजान ईद निमित्ताने कोणत्याही प्रकारे मिरवणुका, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतीक अथवा 


राजकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. 


. धार्मिकस्थळे बंद असल्याने ARS समाजातील धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते 


आणि स्वयंसेवी संस्थांनी पवित्र रमजान ईद साधेपणाने साजरी करण्याच्या अनुषंगाने 
जनजागृती करावी. 


., रमजान ईदच्या दिवशी सोडल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे तसेच 


मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करण्याबाबत काळजी घेणे अत्यंत आवरयक आहे. 


. कोवीड-१९ च्या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, 


पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन 
यांनी विहीत केलेल्या नियमांचे अनुपाळन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर 
व प्रत्यक्ष रमजान ईदच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास 
त्यांचेदेखील अनुपालन करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥६॥॥५७॥॥॥.0०७९.॥ या 


संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५१११३४८५२४७२९ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedekar 
jovernment Of 


e ig) 
5 a nN) a y D a g a d U 00 urirs aia Nag 


harashtra, 
2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c6 


4cd218e709c1b4de20bdf4f85, cn=Sanjay Dagadu 
h e e a r Khedekar 
Date: 2021.05.11 13:54:10 +05'30' 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आव्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ०५२१/प्र.क्र.१२०/विशा-१ ब 


५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

१८. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व पोळीस अधीक्षक. 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


